RNI No. MAHBIL /2009/31747 
Reg . No. MH /MR /South - 326 /2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५ , अंक ८८ ] 


शुक्रवार , जानेवारी ३१, २०१४/ माघ ११, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६ .०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जानेवारी २०१४ 


अधिसूचना 


विद्युत अधिनियम, २००३. 

___ क्रमांक ईएलडी . २०१२ / प्र. क्र . ११६/ ऊर्जा - १ : - ज्याअर्थी, अनुज्ञप्तीधारक मे . टाटा पॉवर कंपनी मर्यादित ( यानंतर जिचा उल्लेख सदर 
“ अनुज्ञप्तीधारक ” असा करण्यात आला आहे ), यांना मुंबई शहर जिल्हा व मुंबई उपनगर जिल्हा महाराष्ट्र राज्यातील क्षेत्रात वीज वितरण 
करण्याची अनुज्ञप्ती आहे. ( यानंतर ज्याचा उल्लेख सदर क्षेत्र असा करण्यात आला आहे.) विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या 
कलम २ च्या खंड ३९ आणि कलम १४ च्या परंतुक ७ च्या अर्थी वितरण अनुज्ञप्तीधारक म्हणून नियुक्त केले आहे. ( यानंतर ज्याचा उल्लेख सदर 
“ अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अनुज्ञप्तीधारकास अनुज्ञप्तीत नमूद केलेली कार्येपार पाडण्यासाठी अनुज्ञप्तीधारकाच्या अधिकाऱ्यांना अधिनियमाच्या 
खंड ( अ) , ( ब ) व ( क ) आणि उप कलम ( २) कलम १३५ मधील सर्व शक्तीचा वापर करण्याचे अधिकार देणे आवश्यक आहे . 

आता, त्याअर्थी, उप कलम २ च्या कलम १३५ च्या विद्युत अधिनियम, २००३, ( २००३ चा ३६) आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मे . टाटा पॉवर कंपनीच्या खालील अनुसूचित नमुद केलेल्या अधिकाऱ्यांना अधिनियमाच्या कलम १३५ 
उप कलम ( २ ) अंतर्गत शक्तींचा वापर करण्याच्या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करीत आहे . 


( १ ) 


भाग एक - ल - २६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ३१, २०१४ /माघ ११, शके १९३५ 


अनुसूची 
विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) मधील कलम १३५ , उप कलम ( २ ) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची पदनामे : 


अ. नं . 


अधिकाऱ्याची अर्हणीय श्रेणी / पद 

( २ ) 
( १ ) कार्यकारी अधिकारी ( २ ) सहायक व्यवस्थापक 


( १ ) 


( ३ ) व्यवस्थापक 


( ४ ) वरीष्ठ व्यवस्थापक 
आणि त्यापेक्षा वरीष्ठ 

अधिकारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ल . ना . सदाफुले, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ३१, २०१४/ माघ ११, शके १९३५ 

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated the 28th January 2014 . 

NOTIFICATION 
ELECTRICTIY ACT, 2003 . 


No. ELD . 2014 / C . R .- 116 /Energy - 1 . — Whereas , M / s. Tata Power Company Limited (Hereinafter 
referred to as “ the said licensee" ) has been granted the licence to distribute electricity in various 
parts of Mumbai City District and Mumbai Suburben District in the State of Maharashtra 
(hereinafter referred to as “ the said area " ). and as such it is a licensee within the meaning of 
clause ( 39 ) of section 2 read with seventh proviso to section 14 of the Electricity Act, 2003 ( 36 of 
2003) (hereinafter referred to as “ the said Act " ) ; 


vers 


ses 


And whereas , in order ro enable the said licensee to carry out the functions under the said 
licence , it is expedient to invest the officers of the said licensee with the powers under clauses 
( a ), (b ) and (c ) of sub -section ( 2 ) of section 135 of the said Act. 

Now , therefore, in exerices of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 135 of the 
Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government 
ofMaharashtra hereby authorises the officers of the M /s Tata Power Company Limited , mentioned 
in the Schedule appended hereto , for exercising the powers vested under sub -section ( 2 ) of section 
135 the said Act in respect of low voltage , high voltage and extra high voltage consumers in the 
said area : 


Schedule 


Designations of the officers authorized under sub -section ( 2 ) of section 135 of the Electricity 

Act, 2003 ( 36 of 2003) : 
( 1) Executive 

( 2 ) Asst . Manager 
( 3 ) Manager 

(4 ) Senior Manager , and above 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


L . N . SADAFULE , 

Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


